१३ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त झालेल्या 
निधीतून अर्भक मृत्यूदर कमी करण्याकरीता 
गरोदर मातांच्या रक्‍तातील हेमोग्लोबीनचे 
प्रमाण तपासण्याकरीता हेमोग्लोबीनोमिटर 
(Non Invasive Hemoglobinometer) खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : १७ फेब्रुवारी, २०२०. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र. प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-७, दिनांक १५ 
मार्च, २०१९. 

२) १३ व्या वित्त आयोगातील निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भात दिनांक २४ ऑक्टोंबर, २०१९ रोजी 
मा.प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

३) अतिरिक्त संचालक (आरोग्य सेवा), कुटुंब कल्याण व माताबाल संगोपन कार्यालय, पुणे यांचे पत्र 
क्र. राकुकका/माता आरोग्य कक्ष १०-ब/-8 ॥॥७8/न.क्र.0/७४१७२-७४/२०१९, दिनांक २८ 
नोव्हेंबर, २०१९ व दिनांक ०४ जानेवारी, २०२०. 


शुध्दीपत्रक:- 


संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक १५ मार्च, २०१९ च्या शासन निर्णयातील पृष्ठ क्र.२ 


वरील अ) अनुदानाचा तपशिल व ब) खरेदी प्रस्ताव ऐवजी खालील तपशिलानूसार वाचावे. 


अ) अनुदानाचा तपशिल :- 
अ.क्र, अनुदानाचा प्रकार खरेदी विषय मंजूर अनुदान | खरेदी प्रस्ताव 
(रुपये लाखात) | (रुपये लाखात) 
त्‌ १३ व्या वित्त आयोगातील =| Anemia Control of 9§ 40.00 9329.3¢ 
प्राप्त निधी Pregnant Women 
रु कोटी) Purchase of Non Invasive 
0१0 कोटी) Hemoglobinometer 
ब) खरेदी प्रस्ताव :- 
अ.क्र | खरेदी करायची बाब खरेदी अंदाजित दर । प्रस्तावित खरेदीची 
संख्या (रुपयात) रक्‍कम (लाखात) 
Ll हेमोग्ळोबिनोमिटर (Non Invasive | ६५०७ 20,830/- १३२९.३८ 
Hemoglobinometer) 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रशामा-१०१८/प्र.क्र.५०६/आरोग्य-७ 


सदर शासन निर्णयातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेताक 202001301411105217 असा आहे. हा शासन निर्णय 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
eye Digitally signed by Milind Raghunath 
M | | | Nn d Kulkarni 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Raghunath — wiscovsmon svaroatin 
क 0c11d5ce0d99ed18a61fb5b1685722e2c2 
Kulkarni 1 
(मिलिंद कुळकर्णी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
३) अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेवा), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
४ Ud सह संचालक (आरोग्य सेवा संचाळनालया मार्फत) 
५) सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 
) 
) 
) 
) 


६) उप संचालक, Ud मंडळ कार्यालये. 

७ सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 
८) सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 
९) निवडनस्ती (आरोग्य-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


